समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल गट 
m4 व ७, दौड, पुणे येथील निवासी 
इमारतींच्या अंतर्गत रस्त्यांची दुरुस्ती 
करण्याच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीआरपी-०३१६/ प्र.क्र.२३१/पोल-७ 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
तारीख: २३ ऑगस्ट, २०१६. 


संदर्भ - 9) पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. पोमसं/ २७-बी/२८-बी-२/ 
दुरुस्ती कार्यक्रम आढावा/३७१/०९, दिनांक २८.३.२०१६. 


शासन निर्णय- 
समादेशक, राज्य राखीव पोळीस बल गट क्र. ५ व ७, दौड, पुणे येथील निवासी इमारतींच्या 
अंतर्गत रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी रुपये ३,०६,५०,१३६/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी सहा लक्ष पन्नास हजार 
एकशे छत्तीस फक्त) आणि समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. ७, दौड, पुणे येथील निवासी 
इमारतींच्या अंतर्गत रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी रुपये ३,५६,३८,८००/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी छपन्न 
लक्ष अडतीस हजार आठशे फक्त) आणि ३,२७,६८,४००/- (अक्षरी रुपये तीन कोटी सत्तावीस लक्ष 
अडुसष्ट हजार चारशे फक्त) इतक्या सोबत जोडलेल्या “प्रपत्र अ” मधील दुरुस्तीच्या कामांच्या 
अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 
१) सदर कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत विहित वेळेत करण्यात यावीत. 
२) प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या सदर कामांना प्रत्यक्ष निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय ती 
सुरु करण्यात येऊ नयेत. 
३) विहीत कार्यपद्धतीचा अवलंब करुन सदर कामांवर निधी खर्च करण्यात यावा. 
४) सदर दुरुस्तीची कामे केल्यानंतर दुरुस्ती केलेल्या रस्त्यांच्या आयुर्मानात निश्चित वाढ 
होईल व ते दीर्घकाळ वापरात येतील याची खात्री करण्यात यावी. 
५) प्रस्तावास सक्षम प्राधीकाऱ्याची तांत्रिक मान्यता घ्यावी. 
६) पोलीस घटक प्रमुखांनी या कामांची आवश्‍यकता, प्रत्यक्ष निधीची उपलब्धता, गुणवत्ता, 
प्रगती इ. बाबत आवश्‍यकतेप्रमाणे सर्वसाधारण आढावा नियमितपणे घ्यावा. 
७ या कामासाठी खर्च करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र वेळोवेळी पोळीस 
महासंचालक व शासनास उपलब्ध करुन द्यावे. 


झासन निर्णय क्रमांकः सीआरपी-०३१६/ प्र.क्र.२३१/पोल-७ 


२. सदर प्रयोजनासाठी येणारा खर्च “गृह विभाग मागणी क्र. बी-१, २०५५, पोळीस (00) १०९, 
जिल्हा पोलीस (00)(00)(09) जिल्हा पोलीस बल (दत्तमत) (२०५५ ०१६८) २७, लहान बांधकामे.” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्च करण्यात यावा. 
३. सदरचा area निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक सं.क्र. ३६४/ १६/ व्यय-७, दिनांक 
२२.७.२०१६ रोजीच्या प्राप्त झाळेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०८३०१५१०११२३२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Deepak Uttamrao 


Pokale 
Date: 2016.08.30 15:13:09 +05'30' 
(दिपक पोकळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३) समादेशक, राज्य राखीव पोळीस बल गट क्र. ५ आणि ७, दौड, पुणे. 
) 
) 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (qd) विभाग, पुणे. 
उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (इमारती) उप विभाग दौंड, जिल्हा पुणे. 
(मूळ अंदाजपत्रक व नकाशासह) 
६ महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा / SB व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/ 
नागपूर. 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा पुणे. 
८) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
) कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-७/विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 
१० निवडनस्ती, पोल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र. सीआरपी ०३१६/प्र.क्र. 239/ पोल-७, दिनांक 23 ऑगस्ट, २०१६ सोबतचे प्रपत्र "अ 
प्राचार्य, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. ७ दौड येथील रस्त्याची व इतर कामाची दुरुस्ती कामांची यादी 


अ.क्र कामाचे नाव रक्‍कम (रुपये) 


राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. ७ इडीएन ५/५६/१ ते इडीएन ५/८८/४ ee. 
कर्मचारी निवासस्थान रोड i | 
राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. ७ इडीएन ५/७७/१ ते इडीएन 4/98 /8 वटी 
कर्मचारी निवासस्थाने | 
राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. ७ इडीएन ५/८८/१ ते इडीएन ५/८९/४ ३२२५०० 
कर्मचारी निवासस्थाने ae 
राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. ७ इडीएन ५/९६/१ ते इडीएन ५/९७/६ व्या 
कर्मचारी निवासस्थाने 1. 
राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. ७ इडीएन ५/२३/१ ते इडीएन ५/७३/४ १३0१09 
कर्मचारी निवासस्थाने शिंगी 
राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. ७ इडीएन ५/२५/१ ते इडीएन ५/९२/२ का 
कर्मचारी निवासस्थाने a 
राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. 9 इडीएन ५/३५/१ ते इडीएन ५/४४/४ ee 
कर्मचारी निवासस्थाने ae 
राज्य राखीव TART बल गट क्र. ७ इडीएन 4/30/49 ते इडीएन 4/8 8/8 गत त 
कर्मचारी निवासस्थाने = | 
राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. ७ इडीएन ५/४८/१ ते इडीएन ५/५७/४ वहार) 
कर्मचारी निवासस्थाने मगं 
राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. ७ डी ब्लॅक इडीएन ४५/२४ते सी ब्लॅक १०५७५०० 

इडीएन ४५/१३ कर्मचारी निवासस्थाने = | 
राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. ७ इडीएन ५/३१/६ ते इडीएन ५/६९/६ ee 
कर्मचारी निवासस्थाने | 


राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. ७ इडीएन के ४५/६४ ते इडीएन ५/६१/६ 101: 
कर्मचारी निवासस्थाने 


राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. ७ इडीएन के ५/३/६ ते इडीएन ५/७५/६ रली 
कर्मचारी निवासस्थाने 


. ७ फुडबॉल मैदान रोड ते कारपेंटर शॉप रोड 


.७ जी ब्लॉक ते इडीएन ५/११/६ कर्मचारी 

.७गेटनं१ रोड ते इडीएन ५/८१/६ कर्मचारी 
राज्य राखीव VS बल गट क्र. ७ एल ब्लॉक ते इडीएन ५/१/६ कर्मचारी १८३९६०० 
निवास्थाने रोड 

. ७ रेस्ट हाउस रोड ते बॅचलर ऑफीसर लाईन 

. ७ PSUS मैदान रोड ते कारपेंटर शॉप रोड 


QOS कंपनी बरंक ते एफ कंपनी बरंक 


. ७ मुख्य कार्यालय रोड ते हाजेरी मैदान रोड 


.७ कंटीन रोड ते फुटबॉल मैदान रोड 


. ७ गणपती मंदिर रोड ते ऑफीसर क्लब रोड  |३६९६००० 
राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. ७ गेट नं २ रोड ते इडीएन ५/५८/४ कर्मचारी |४२८४००० 
निवासस्थाने रोड 

OTe नं ३ रोड ते एफ ब्लॉक कर्मचारी 


OS रूम रोड ते कंटीन रोड 


७ कवायत मैदान रोड ते क्वार्टर गार्ड रोड 
, ७ ऑफीसर क्लब रोड ते व्ययाम शाळा रोड ।१६२१२०० 
राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. ७ पी एस आय कर्मचारी निवासस्थान रोड ते ५९९७६०० 
३२ मंदिर गेट रोड 


. .७गेटनं२ रोड ते इडीएन ५/५८/४ कर्मचारी ।१४२८००० 
३३ 


प्राचार्य, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. ५ दौड येथील रस्त्याची व इतर कामाची दुरुस्ती कामांची यादी 
राज्य राखीव पोलीस बल We H.4 वाहन प्रशिक्षण केंद्र ते इडीएन नं ४०/४० १४,५५,८५४ 
रेसिडेंटल इमारत (भाग-२) 


93,29, 3¢¢ 


राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रं.५ दौड-कुरकूंभ रोड एस एच ६२ ते इडीएन ८,२५,७२४ 
४०/१८ कर्मचारी निवासस्थाने रोड(भाग-१) 


१४,५५,८५४ 


राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रै.५ कंटीन रोड ते इडीएन ४०/१३ कर्मचारी |१२,९४,७०९ 
निवासस्थान रोड (भाग-२) 


शी. 
> 
> 
9 
> 


राज्य राखीव WS बल गट क्रं.५कंटीन रोड ते इडीएन ४०/१२ कर्मचारी १२,९४,७०९ 
निवासस्थान रोड (भाग-१) 
राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रं.५ दौड-कुरकूंभ रोड एस एच ६२ ते इडीएन १२,९४,७०९ 
४०/१८ कर्मचारी निवासस्थाने रोड(भाग-२) 
राज्य राखीव पोळीस बल गट क्रं.५ इडीएन ४०/४७ ते इडीएन ४०/४२ , इडीएन |।११,३३,९६० 
४०/४२, इडीएन ४०/३०,इडीएन ४०/२२ कर्मचारी निवासस्थाने 
१३,३४,६२९ 
१३,३४,६२९ 


राज्य राखीव पोळीस बल गट क्रं.५ इडीएन ४०/१० ते इडीएन ४०/४, इडीएन १०,८३,९१२ 
४०/१२, इडीएन ४०/५ कर्मचारी निवासस्थाने 


राज्य राखीव पोलीस बल WE HY वाहन प्रशिक्षण केद्र ते इडीएन नं ४०/४०  |१४,५५,८५४ 
रेसिडेंटल इमारत (भाग-१) 


राज्य राखीव पोळीस बल गट क्र॑.५ वाहन प्रशिक्षण केंद्र ते इडीएन ४०/४० ते १२७६८६४ 
इडीएन ४०/४५ कर्मचारी निवासस्थाने रोड 


6 


राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रं.५ इडीएन ४०/३२ ते इडीएन ४०/३३, इडीएन |१३,३४,६२९ 
४०/१३, इडीएन ४०/१४ , इडीएन ४०/१६ कर्मचारी निवासस्थाने रोड 


